समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण 
योजनेकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७५५) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ जून, २०२३ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
२ शालेय शिक्षण विभागाची नस्ती क्र.डायट-२०२३/प्र.क्र.२७/प्रशिक्षण 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, ७८९, अनुसूचित 
जातींसाठी विशोष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०४) समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२०२आय७५५, “०१-वेतन” या उद्दिष्टामध्ये रु.३७३.१८ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता 
निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली असून पहिल्या नऊमाहिकरिता कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या Wo टक्के 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.६.५.२०२२ च्या पत्रास अनुरुन अनुसूचित 
जाती घटक कार्यक्रमातंर्गत शाळेय शिक्षण विभागाने वाचा क्र.३ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार समग्र शिक्षा 
अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीच्या मर्यादेत 
२२०२आय७५५ (राज्य हिस्सा ४०टक्के) लेखाशिर्षाखाली “०१-वेतन” या उद्दिष्टामध्ये रु.७४,६३,६००/- इतका निधी 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यास झासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती 
अतिडाय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व शालेय शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


४. सदर निधी PEMS प्रणालीमार्फत SNA खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा व याची खातजमा विभागाने करावी. 
PFMS प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी जारी केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प (विघयो) 

५. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.४.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्व्ये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१४१४५४३४८८२२ असा आहे. सदर area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
Pp R A S H A N iT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
‘SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4. 59९870९ }c290a7221620636ede! 
cBe6t seudor 1399435( 


1636ede8425d6a870aa0240f18d726b6 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 


प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण विभाग (प्रशिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


CS. AS, LO: वण प मटा टे 


Ss 


पृष्ठ २ पैकी २ 


